सन २०१९-२० या वर्षासाठी भारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत कामांना मंजुरी. 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांक: सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ सप्टेंबर,२०२०. 


वाचा: १. शासन निर्णय, क्रमांक: दवसू-२०१५/प्र. क्र ३४७/अजाक, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय,सम क्रमांक, दिनांक २६ मार्च, २०२०. 
3. शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, सम क्रमांक, दिनांक ०७ जुलै,२०२०. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती/गावांचा 
विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या 
कामांना शासन स्तरावरुन मान्यता देऊन या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर 
निकष निश्चित करण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना सन २०१८- 
१९ पासून राबविण्याचा निर्णय शासनाने उपरोक्‍त वाचा १मधीळ शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे. 
त्यानुसार मा.लोकप्रतिनिधींनी (आमदार/खासदार) यांनी सुचविलेल्या ग्रामीण व नागरी भागातील 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यामधील कामांना शासनाने उपरोक्त वाचा २ अन्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. शासन मान्यतेने वाचा २मधील शासन निर्णयास काढण्यात आलेल्या वाचा ३मधील 
शुध्दीपत्रकास शुध्दीपत्रक काढण्यात येत आहे. 


सोबत असलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार. 
२. सदर शुध्दीपत्रकान्वये बदल केलेल्या कामांबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून आणि/किंवा 


जिल्हाधिकारी यांचेकडून शासन निर्णय, दिनांक २६ मार्च,२०२०प्रमाणे जर कार्यवाही सुरु करण्यात 
आलेली असेल तर असा बदल करण्यात येऊ नये. 
३. सुधारीत (बदल केलेली) कामे ही अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीतीलच आहेत, याची 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग यांनी खात्री करावी. 
४. सदर शुध्दीपत्रकासाठी सर्व बाबी/कार्यपध्दती सदर शुध्दीपत्रकाचा मूळ शासन निर्णय, दिनांक 
२६ मार्च, २०२०प्रमाणेच राहिल. 
सदर झासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥8/१9॥॥9.9०५.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००९०२१४४५५१९८२२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1 DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = 
U Nn | a [ चै [ Maharashtra, 0 = Government Of 
Maharashtra, OU = Social Justice and 


Special Assistance Department 
Date: 2020.09.02 14:46:55 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


२. 


सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उप मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), सा.न्या. व वि.स.विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 
. आयुकत, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
. सर्व जिल्हाधिकारी, 

. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

. सर्व सहाय्यक AYIA, SAM कल्याण, 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयात बदल केलेल्या 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, दिनांक ०७ जुलै,२०२० यामध्ये बदल केलेल्या शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, 


क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.3६/अजाक, दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२० चे 


परिशिष्ट “अ 
जिल्हा नाशिक 
(रुपये लाखात) 
दिनांक ०७ जुले, २०२० च्या शासन निर्णय शुध्दीपत्रक यातील तपशील बदल केलेला तपज्ील 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर । वितरीत | अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी। वितरीत 
निधी निधी रुपये । निधी रुपये 
रुपये | रुपये 
चिचखेड,ता. दिंडोरी येथे ज. स्वा. | 34.00] १४.०० ९०९.  चिंचखेड,ता. दिडोरी येथे GT. स्वा. सभागृह १५.०० ६.०० 
सभागृह बांधकाम करणे. बांधकांमं' करं. 
९१०.। तिसगाव, ता. दिंडोरी येथे मागासवर्गीय वस्ती ते| २०.०० ८.०० 
ग्रामपंचायतीकडे जाणारा रस्ता काँक्रिटीकरण 
करणे. 
९७३.। ओझरखेड, ता. दिंडोरी येथील 24.00] १०.०० ९७३. | तिसगाव, ता. दिंडोरी येथे स्मज्ञानभूमीला वॉल) २५.०० १०.०० 
भिमाईनगर वस्तीत रस्ता कॉक्रिटीकरण कंपाऊंड बांधणे. 
करणे व मुलभूत सुविधा पुरविणे. 


वि Digitally signed by Sunil D Sardar 

S U n | | D S a rd a r DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = Social Justice and 


Special Assistance Department 
Date: 2020.09.02 14:47:16 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


